विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सह 
आयुक्त यांना कार्यालयीन वापरासाठी 
वाहन उपलब्धीसाठी अनुज्ञेय खर्चास 
सुधारणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१४७/नवि-१४ 
मुख्य इमारत, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ एप्रिल, २०२२. 


संदर्भ-: १. समक्रमांकाचा दि.२७.०८.२०१९ चा शासन निर्णय. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/ प्र.क्र.१५२/नवि-१४, दि.०५.०८.२०२० 
३.नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचा क्र.नपप्रस-२०२२/कार्यालयीन वाहन खर्च/प्र.क्र.३८५/ 
का-१५, दि.११.०४.२०२२ रोजीचा प्रस्ताव 


प्रस्तावना:- 

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या अधिनस्त ६ विभागीय कार्यालयात कार्यरत प्रादेशिक 
उपसंचालक व ३४ जिल्हा प्रशासन अधिकारी कार्यालयासाठी वाहन चालकासह वाहन उपलब्ध करून देण्यास 
व रू.३०,०००/- इतका प्रतिमाह खर्चास नगरपालिका सहायक अनुदानांतर्गत नगर विकास विभागाच्या 
दि.३१.०८.२००९ मधील तरतूदीनुसार अनुज्ञेय असणा-या कार्यालयीन खर्च अंतर्गत संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

तथापी वाढत्या जबाबदाऱ्या, योजना संनियंत्रण यासाठी कार्यक्षेत्रात नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींमधील 
प्रशासकीय दौरे व क्षेत्रभेटीची आव्यकता व वाढते इंधन दर याबाबी विचारात घेऊन विभागस्तरावरील ६ सह 
आयुक्त यांच्याकरीता संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय केलेल्या वाहन भाडे खर्चात सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
विभागीय स्तरावरील सह आयुक्त या पदांवरील अधिका-यांच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींमधीळ दौरे व क्षेत्रभेटी यासाठी विभागस्तरावरील ६ सह आयुक्त यांच्याकरीता 
अनुज्ञेय वाहन भाडे खर्च प्रती कार्यालय प्रतिमाह रू.६०,०००/- इतका सुधारीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. संदर्भक्र.१ येथील शासन निर्णयातील अन्य सर्व बाबी लागू राहतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१९१७५९४३८८२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SACHIN DATTATRAY 
SAHASRABUDDHE 


(सचिन द. सहस्रबुध्दे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१४७/नवि-१४ 


४. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


६. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


७. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक (सर्व) 

८. सर्व जिल्हाधिकारी. 

९. सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन, विभागीय आयुक्‍त कार्यालये. 
१०. निवडनस्ती, नवि-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


